भारत सरकार अंगीकृत असलेल्या नॅशनल 
टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड (NTC) यांचेकडून 
कारागृह  विभागाकरीता ६ महिन्यांच्या 
कालावधीकरिता सुत खरेदीस मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१३/ प्र.क्र. ३१३/ तुरुंग-२ 
सेंटर -१, जागतीक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मंत्रालय, मुंबई-०५. 
दिनांक: ११ जुले, २०१४. 


वाचा : 

१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे यांचा प्रस्ताव क्र. कारखाना/ सुत 

खरेदी /एनटीसी/ ४०६/ २०१३/ क-१०(२)/ ९२९२, दिनांक १९.१०.२०१३. 

शासन निर्णय : 

कारागृह विभागातील कारागृह उद्योगाकरीता सुताची खरेदीकरीता खाजगी निविदाकारांकडून 
मिळत असलेला अल्प प्रतिसाद, वाजवी पेक्षा जास्त दर आणि सुताचा अनियमित पुरवठा या कारणास्तव 
कारागृहात सूत अभावी कारागृह उद्योग बंद राहिल्यामुळे कारागृह उद्योगावर अवलंबुन असलेल्या 
संस्थांना कारागृहनिर्मित वस्तुंचा वेळेवर पुरवठा होत नाही तसेच शासनास महसुल प्राप्त होत नाही. 
खाजगी निविदाकारांच्या दरापेक्षा नॅशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन (NTC) या संस्थेचा दर तुलनात्मक 
कमी असल्याने खाजगी निविदाकारांकडुन सुताची खरेदी केल्यास वित्तीय खर्चात वाढ होईल. ही बाब 
विचारात घेता नॅशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन (NTC) या भारत सरकार अंगीकृत यांचेकडून शासन 
निर्णयाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांकरीता सुत खरेदीस मंजूर देण्यात येत आहे. 

भारत सरकार अंगीकृत असलेल्या नॅशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड (NTC) यांचेकडून 
६ महिन्यांकरीता सुत खरेदीस खालील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यात यावी :- 

१) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक २.१.१९९२ मध्ये (वेळोवेळी सुधारीत केल्यानुसार) 
शासकीय /निम्नशासकीय विभागाने खरेदी करता अवलंब करावयाची विहीत पध्दत विषद 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार रुपये ५०,०००/- पेक्षा जास्त किंमतीच्या वस्तुंची खरेदी जाहीर 
निविदा मागवून करणे बंधनकारक आहे. 

२) नॅशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन (NTC) आणि तत्सम संस्थांनी खुल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये 
सहभागी होण्याकरीता प्रवृत्त करण्यात यावे व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती शासनास 
सादर करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१३/ प्र.क्र. ३१३/ तुरुंग-२ 


३) कारागृह उद्योगाकरीता सुताची खरेदीकरीता खाजगी निविदाकारांकडून प्रतिसाद मिळत 
नसल्याचे निदर्शनास आल्याने, असा प्रतिसाद अव्यवहार्य अटी व शार्तीमुळे मिळतो किंवा कसे 
याबाबतची तपासणी करुन, सुत खरेदीसंदर्भात इतर राज्यांमध्ये प्रचलित धोरणे, बाजार मुल्ये, 
दर्जा यांचा आढावा घेण्यात यावा. 

४) सुताचा दर व दर्जाबाबत असणाऱ्या स्पर्धेचा लाभ मिळण्यासाठी सुत खरेदीची प्रक्रिया ६ 
महिन्यांच्या काळावधीनंतर खुल्या पध्दतीने ई-टेंडरींग प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

५) नॅशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशनचा (NTC) दर हा इतर निविदाधारकांच्या दरापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि दर्जा चांगला असल्याची खात्री करण्यात यावी. 
तसेच शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून भारत सरकार अंगीकृत 

नॅशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन (NTC) यांचेकडून ६ महिन्यांकरीता सुत खरेदीस मंजूर देण्यात येत आहे. 
२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १७४/१४/व्यय, 
दिनांक १४.३.२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१४०७१११६१४४१०१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


R av | a d fa गवत Ishwar Giri, 


७» ॥ C=IN, S = maharashtra, O = 
Ishwar Giri 8४0०” 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2014.07.11 17:25:46 
+05'30' 


(र.ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई 
३. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, पुणे/ मध्य विभाग, औरंगाबाद/ पूर्व विभाग, नागपूर. 
४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
६. कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-५, 
७. कार्यासन अधिकारी, व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८.निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


